“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. 

अण्णाभाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी 
सूतगिरणी मर्या, आजरा, जि. कोल्हापूर." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Talent विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/ 
टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. PHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६ . 
३) सहआयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/४८१/२०२०, 
दि.२१.०१.२०२०. 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२.०१.२०२०. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१७/प्र.क्र.७६/ 
टेक्स-१ (ब), दि.२८.०३.२०१८. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/ 
टेक्स-१ (अ), दि.३१.०७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, सकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 


दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून 
रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर 
कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी 
शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, sara सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी 
पात्र समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस वाचा येथील अ.क्र.६, येथील 
शासन निर्णय, दि.२८.०३.२०१८ अन्वये, दि.३०.०५.२०१७ ते दि.३१.०३.२०१८ या कालावधीसाठी 
रु.६८,७०,८६०/- इतका निधी आणि अ.क्र.9 येथील शासन निर्णय, दि.३१.०७.२०१९ अन्वये, 
दि.०१.०४.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीसाठी रु.५०,५९,९४५/- इतका निधी यापूर्वी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 

या सूतगिरणीस शासन निर्णय दि.२८ मार्च, २०१८ व शासन निर्णय दि.३१ जुले, २०१९ अन्वये 


माहे मे, २०१७ ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीची १२ टक्के प्रमाणे व्याजाची रक्‍कम अनुक्रमे 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 
रु.६८,७०,८६०/-व रु.५०,५९,९४५/- असे एकूण रु.१,१९,३०,८०५/- उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
तथापि, या सूतगिरणीस माहे ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये रु.६,९४,०६०/- व्याजाऐवजी रु.६,९५,४८०/- 
व्याज आकारणी करण्यात आली तसेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये रु.६,९४,०६०/- ऐवजी 
रु.७,१२,४२०/- व्याजाची आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सन २०१७-१८ मध्ये या YARRA 
रु.१९,७८०/- रुपयांची अतिप्रदान झाले आहे. 

सबब, या सूतगिरणीस देय असलेले जानेवारी, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीचे १२ टक्के 
प्रमाणे व्याजाच्या रु.४२,०४,६८५/- इतक्या रक्‍्कमेमधून माहे ऑक्टोबर, २०१७ व माहे जानेवारी, २०१८ 
या दोन महिन्यात झालेल्या रु.१९,७८०/- इतक्या अतिप्रदानाची रक्‍कम वजा करुन उर्वरित 
रु.४१,८४,९०५/- इतकी रक्कम दि फेडरल बँक, शाखा गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर या बँकेस व्याजाचे 
प्रदान बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 

दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या 
अण्णाभाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, आजरा, जि. कोल्हापूर या सहकारी 
सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या 


व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी 


कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


पूतगिरणीचे नाव | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या व्याजाची | ज्या खात्यात 
संख्या घेतले होते काय? | कोणत्या वित्तीय रक्‍कम व व्याजाचा । व्याजाची रक्‍कम 
असल्यास त्याची | संस्थेकडून /रा.स. कालावधी जमा करावयाची 
परतफेड केली आहे | वि. नि. कडून त्याचा तपशील 
का? किती कर्ज घेतले 
आहे? वव्याजाचा 
दर 
a Sa Q 3 | ४ | षु गी 
Anna Bhau २२७०४ होय. रु.६८१.०० लक्ष. १) रु.४२,०४,६८५/- The Federal Bank, 
Sehebari Sahakari रु.२,३४,५८,७२९ | दि फेडरल बँक, | (जानेवारी, 20989 | ठया हवाय, 
Sootgirni इतकी संपूर्ण रक्‍कम | शाखा गडहिंग्लज, सप्टेंबर, २०१९) Dist. Kolhapur. 
Maryadit, Aajara, परतफेड केली आहे. | जि.कोल्हापूर. व 
Dist. Kolhapur. व्याज दर Account. No. 
व्याज दर - २) () रु.१९,७८०/- 16560051030001 
१२.७०% (माहे ऑक्टोबर, २०१७ IFSC Code - 
व माहे जानेवारी, २०१८) | 17४0001656 
(एकूण रुपये एक्केचाळीस लक्ष AA हजार पाच फक्त) रु.४१,८४,९०५/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 

२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मध्ये नमूद केल्यानुसार, “vy - व्याज प्रदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तसेच सदर परिपत्रकामधील परिच्छेद १३ ते १५ या प्रकरणी लागू 
होत नसून इतर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे - 

१) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे - सदर सहकारी सूतगिरणीने वित्तीय 
संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतच्या व्याजाचे प्रदान संबंधित वित्तीय संस्थांना करण्याबाबत 
मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने दि.११ जानेवारी, २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

२) नियतव्यय उपलब्धता - “२०४९ २५५१” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०८.०७.२०१९ नुसार६०% आणि दि.२२.०१.२०२०नुसार २०% असे एकूण 
८०% निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
रु.२०००लक्ष तरतुदीपैकी रु.१६००लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. 

३) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार - वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ- 
३, दि.०८.०७.२०१९ नुसार “४५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार 
प्राप्त आहेत. 
३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ञा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये “४५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले आहेत. 

२) मंजूर निधी - “मागणी क्र. व्ही-१”२०४९- व्याज प्रदाने, ०१देशांतर्गत BTA व्याज, 
२००- देशांतर्गत इतर क्रणांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित ४५- व्याज प्रदाने” 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.१६००लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 

3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 


लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. १३-१५ या प्रकरणी लागू नाहीत व परिशिष्टातील अ.क्र. 
१ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही अनिवार्य स्वरुपाची योजना आहे. 
५. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा. ५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 


सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र.३ तसेच ८ मधील तपासणी सुचीमधीळल बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्र्णावरील व्याज, 
२००- देशांतर्गत FAR ROMANS व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१) भारित ४५ - व्याज” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

७. आयुक्त, वस््रोद्योग, नागपूर यांनी अण्णाभाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
आजरा, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 
कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.४१,८४,९०५/- इतकी रक्‍कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील 
व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३१/टेक्स-१ (अ) 


करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. बोडू, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

९. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.०८.०७.२०१८ च्या 
परिपत्रकानुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१५१६००१६२४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Vishal Vishvas 
Madane 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री Geary यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अ. स. (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक, शाखा गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, अण्णाभाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, आजरा, 
जि.कोल्हापूर. 
१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१४ निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


oC 


दु 
& 
9 
८ 


Ve Lew aS अक: > "जोक, DI UO 


८“? 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


